राज्य सरकारी गट ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती 
महासंघ, महाराष्ट्र यांनी दिनांक २५ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी 
मंत्रालयावर आयोजित करण्यात आलेल्या मोर्चासंदर्भात 
करावयाची कार्यवाही.... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संघटना १५२१/प्र.क्र.१५९/१६-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :-२३ नोव्हेंबर, २०२१ 


परिपत्रक 


राज्य सरकारी गट ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ, महाराष्ट्र यांनी राज्य सरकारी 
कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात दिनांक २५ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी मंत्रालय, मुंबई येथे मोर्चा 
नेणार असल्याची नोटीस शासनास दिली आहे. 
२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९, मधील नियम क्रमांक ६ नुसार शासकीय कर्मचाऱ्याने 
कोणत्याही संप/निर्दशानामध्ये सहभागी होऊ नये असे स्पष्ट केळे आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) 
नियम, १९७९ मधील नियम क्रमांक २९ अन्वये राज्य सरकारी गट ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ, 
महाराष्ट्र यांना मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यभरातील बर्‍याच स्थानिक चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटना या 
महासंघाशी संलग्न आहे. तसेच सदर आंदोलनास राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र 
यांनी पांठीबा दर्शविला आहे. त्यामुळे सदर राज्यव्यापी मोर्चामध्ये राज्यातील सर्व राज्य शासकीय 
कार्यालयातील गट ब, गट क व गट ड कर्मचारी सामील होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


३. राज्य सरकारी गट ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ, महाराष्ट्र यांच्या दिनांक २५ नोव्हेंबर, 
२०२१ रोजीच्या मोर्चाचे दिवशी, शासकीय/निमशासकीय कामकाज सुरळीतरित्या पार पाडण्याच्या दृष्टीने 
सर्व मंत्रालयीन विभाग/ तसेच त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयांना पुढे दर्शविल्याप्रमाणे 
उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात येत आहेत :- 

अ) शासकीय-निमशासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन वेळेत मोर्चा मध्ये भाग घेणे 
गैरवर्तणूकीची बाब समजण्यात येईल व अशा कर्मचाऱ्यांच्या विरुध्द शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात 
येईल, अशा प्रकारचे आदेशा विनाविलंब निर्गमित करण्यात यावेत व ते सर्व अधिकारी/कर्मचारी 
यांच्या Saat: निदर्शनास आणावेत. तसेच त्या आदेशाची प्रत शासनाच्या प्रत्येक विभाग/कार्यालय 
यांच्या सूचना फळकावर लावण्यात यावी. 

ब) अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन वेळेत मोर्चामध्ये भाग न घेण्याविषयी त्यांचे मन वळविण्याचा 
प्रयत्न करावा. तसेच कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत मोर्चा, निदर्शने, आंदोलने करण्यास प्रतिबंध 
राहील. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संघटना १५२१/प्र.क्र.१५९/१६-अ 


४. सर्व मंत्रालयीन विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांमध्ये मोर्चा कालावधीत कार्यालयीन 
कामकाज व इतर सेवा सुरळीतपणे सुरु राहतील याबाबत उपाययोजना कराव्यात. 
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१११२३१७२३४९२७०७ असा आहे. हे शासन 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
MAD H U KAR ea by MADHUKAR SARJERAO 


DN: CN = MADHUKAR SARJERAO GHOGARE, C = 
IN, S = Mahi htra, O = GOVERNMENT OF 
SARJ E RAO G HOGARE MAHARASHTRA. OU = GENERAL ADMINISTRATION 


DEPARTMENT 
Date: 2021.11.23 17:27:34 +05'30" 


(म.स.घोगरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबारहिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. विरोधीपक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
५. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा.सर्व सन्माननिय संसद/विधानपरिषद /विधानसभा सदस्य 
७. मा.मुख्य सचिवांचे स्वीय सहायक 
८. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, (विधान परिषद/ विधानसभा) विधानभवन, मुंबई. 
९. शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव. 
१०.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
११.प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुळ न्याय शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. 
१२.प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. 
१३. प्रबंधक, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. 
१४. प्रबंधक, मा. लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त, मुंबई. 
१५.सर्व विभागीय आयुक्‍त/सर्व जिल्हाधिकारी/सर्व उप विभागीय अधिकारी/सर्व तालुका दंडाधिकारी 
तथा तहसिलदार, महाराष्ट्र राज्य. 
१६.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
१७.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
१८.सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई. 
१९.सचिव, राज्य माहिती आयोग, मुंबई. 
२०.सह सचिव/उप सचिव (आस्थापन) सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय ,मुंबई. 
२१.सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्‍त, 
२२.सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका, 
२३.सर्व महामंडळे , मंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, 
२४.निवड नस्ती/कार्यासन १६-अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


